स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी किमान “ओडीएफ--” दर्जा प्राप्त 
करून घेण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८१/नवि ३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १७ जून, २०१९ 


वाचा : 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वभाअ २०१५/प्र.क्र.२३/नवि ३४ दिनांक १५.०५.२०१५ 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८२/नवि-३४, दिनांक २४.०५.२०१९ 


शासन परिपत्रक : 


देशातील सर्व शहरांमधील नागरीकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगळे आरोग्य मिळावे या करिता या 
शहरांना स्वच्छतेची आणि या शहरांमधील सर्व नागरीकानां शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देवून हे ध्येय 
गाठण्यासाठी केंद्र शासन, दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१४ पासून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या 
जन्मदिनापर्यंत म्हणजे दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” संपूर्ण देशामध्ये 
राबवित आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” च्या धर्तीवर संदर्भीय क्रमांक (१) येथील 
दिनांक १५ मे, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)”ची 
अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. 


२. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ज्या कुटुंबांकडे शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही आशा 
कुटुंबांना वैयक्तिक अथवा सामुदायीक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देवून शहरे “हागणदारी मुक्‍त” 
(ओडीएफ) करणे व घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ अंतर्गत शहरांमधीळ घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन 
करून शहरे “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबीचा स्वच्छ भारत अभियानामध्ये GAT आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी करून राज्याचा नागरी भाग दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१७ 
रोजी हागणदारी मुक्‍त घोषित करण्यात आला असून, या शहरांच्या हागणदारी मुक्‍त दर्जामध्ये सातत्य राहावे 
व शहरांतील कुटुंबांना MASA चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने आता संदर्भिय क्रमांक २ 
येथील दिनांक २४.५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व शहरांना दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१९ 
पर्यंत किमान “ओडीएफ--” हा दर्जा प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ठ देण्यात आले आहे. 


४. राज्यशासनाने ठरवून दिलेले उद्दिष्ठ पूर्ण करणे ही सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी 
आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे उद्दिष्ठ पूर्ण करता यावे यासाठी शासन खालील प्रमाणे मार्गदर्शक 
सूचना देत आहे:- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८१/नवि ३४ 


(१) प्रत्येक शहराने केंद्र शासनाच्या ॥--_ पोर्टलवर मंजूर केलेल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १०० % 
वैयक्‍तीक शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण करून घेवून त्या वैयक्‍तीक शौचालयांचे पूर्णत्वाचे फोटो IHHL 
पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, राज्यातील प्रत्येक शहरांनी कार्यवाही करून मंजूर 
व बांधकाम पूर्ण झालेली शौचालये यामधील फरक (Gap) ३० जून, २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी कृती 
आराखडा तयार करून या कृती आराखडयानुसार त्याची अंमलबजावणी करावी. 


(2) शहरे ODF, ODF+ व ODF++ करण्यासाठीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाच्या 
गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या दिनांक २० मे, २०१९ चे पत्र क्रमांक 94/48/2090/SBM-4 
अन्वये निर्गमित केल्या आहेत. (या मार्गदर्शक सूचनांची प्रत सुलभ संदर्भासाठी जोडपत्र-१ म्हणून 
सोबत जोडली आहे). या मार्गदर्शक सूचनांनुसार- 


(अ) अनिवार्य (Mandatory) निर्देशकांनुसार हाहरामधील सर्वच्या सर्व सार्वजनिक / सामुदायीक 
शौचालयांमध्ये ठेवण्याच्या दृष्टिने आवऱ्यक कार्यवाही सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
करावी. 


(ब) शहर ODF+ अथवा ODF++ करण्यासाठी संबंधित शहरात उपलब्ध असलेल्या एकूण 
सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयांपैकी अनुक्रमे १०% अथवा २५% शौचालये सर्वोत्तम (3650) 
असणे आवश्यक आहे. यासाठी शहरांनी अशी सर्वोत्तम शौचालये निवडताना डाक्यतो पैसे द्या व 
वापरा (Pay & Use) तत्वावरील किंवा ज्या सार्वजनिक / सामुदायीक शौचाळलयांसाठी काळजी 
घेणारी व्यक्‍ती (Care Taker) नियुक्‍त केलेली असेल अशा शौचालयांची निवड करावी. ज्या 
शहरांमध्ये अशी शौचालये नाहीत तेथे शहरातील सर्वात चांगळी सार्वजनिक शौचालये 
निवडावीत. अशा प्रकारे निवड केलेल्या सर्वोत्तम शौचालयांमध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार आव्यक (Essential) निर्देशक, इष्ट (Desirable\frazre व महत्वाकांक्षी 
(Aspirational) Fraare या घटकांतर्गत नमूद केलेल्या बाबी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 


(क) अशा प्रकारे शहरातील सर्व सार्वजनिक / सामुदायीक शौचालयांमध्ये केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार उपलब्ध करून द्यावयाच्या बाबी उपलब्ध करून दिल्यानंतर ही सर्व 
सार्वजनिक / सामुदायीक शौचालये चांगल्या स्थितीत राहातील याची दक्षता घेण्यात यावीव या 
शौचालयांची नियमित तपासणी करण्याची जबाबदारी शहरातील सार्वजनिक / सामुदायीक 
शौचालयांच्या संखेनुसार एक अथवा अधिक कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात यावी. या कर्मचाऱ्यांनी 
शहरातील त्यांना नेमून दिलेल्या सर्व सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयांना भेट देवून या 
शौचालयांची तपासणी करावी व सोबत जोडलेल्या जोडपत्र-२ Ty मधील नमून्यातील आपला 
तपासणी अहवाल संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका तसेच मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / 
नगरपंचायत यांना सादर करावा. सदर अहवालात, एकाद्या शौचालयामध्ये काही त्रूटी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८१/नवि ३४ 


& 5 


दर्शविल्या असतील तर त्या त्रुटींची पूर्तता लगेच करून घेण्यात यावी. त्यानंतर या सर्व 
सार्वजनिक / सामुदायीक शौचालयांमध्ये केंद्र शासनाच्या ODF+/++ च्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार आव्यक सुविधा उपलब्ध राहतील याची दक्षता घेण्याबाबत संबंधितांना सूचना 
देण्यात याव्यात. 


(ड) यानंतर, महानगरपालिका क्षेत्रामधील व नगरपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्रामधील सर्व 
सार्वजनिक / सामुदायीक शौचालयांची तपासणी संबंधित महानगरपालिकेच्या संबंधित 
उपायुक्‍त यांनी तर नगरपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये संबंधित मुख्याधिकारी यांनी करून या 
सर्व सामुदायीक / सार्वजनिक शौचालयांमध्ये केंद्र शासनाच्या ODF+/++ च्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार आव्यक सुविधा संबंधित निर्देशाकानुसार उपलब्ध करून दिल्या आहेत याची स्वत: 
खात्री करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र दिनांक ३० जुलै, २०१९ पर्यंत संबंधित विभागीय प्रादेशिक 
उप संचालक, नगरपरिषद प्रशासन शाखा व राज्य अभियान संचालनालय यांच्याकडे 
पाठविण्यात यावे. 


(इ) आयुक्त, महानगरपालिका तसेच मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत यांच्याकडून 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर संबंधित विभागातील उपसंचालक / सहायक संचालक, विभागीय 
तांत्रिक तज्ञ यांनी संबंधित sexist भेट देवून तपासणी करावी व त्याबाबतचा अहवाल राज्य 
अभियान संचाळनाळयास सादर करण्यात यावा. 


(ई) राज्यातील सर्व शहरांनी वरील प्रमाणे कार्यवाही करून आपले शहर दिनांक ३० जुले, २०१९ 
पर्यंत ODF+ च्या तपासणीसाठी तयार राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(३) शहर ODF+ अथवा 00--- करण्यासाठी शहरातील सार्वजनिक / सामुदायीक शौचालयांची 


स्थिती चांगळी नसल्यास व ही सार्वजनिक / सामुदायीक शौचालये दुरूस्त करून घेण्याची 
HMRI असल्यास अशी सार्वजनिक / सामुदायीक शौचालये दुरूस्त करून घेण्यास व त्यासाठी 
येणारा खर्च १४ व्या वित्त आयोगामधील स्वच्छ भारत अभियानासाठी राखून ठेवलेल्या ५० % निधी 
मधून करण्यास एक विशेष बाब म्हणून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


संबंधित शहरास किमान ODF+ हा दर्जा मिळविण्यासाठी आयुक्‍त, महानगरपालिका तसेच 


मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत जी शहरे किमान 
“ओडीएफ--” दर्जा प्राप्त करू WHR नाहीत, त्या शहराचे आयुक्‍त, महानगरपालिका तसेच मुख्याधिकारी, 


नगरपरिषद / नगरपंचायत यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात तसे प्रतिकुल शोरे नोंदविण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८१/नवि ३४ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६१७१७२२५१५३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2019.06.18 11:15:53 +05'30' 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Kel 
2 


-0 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
महापौर, महानगरपालिका (सर्व) 
नगराध्यक्ष, नगरपरिषदा / नगरपंचायती (सवी 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
विभागीय आयुक्त (सर्व) 
आयुक्‍त, तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
जिल्हाधिकारी (सवी 
qo) आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
११) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभिया न (नागरी) मुंबई 
१२) प्रादेशिक उप संचालक, नगरपालिका शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्वी 
) 
) 
) 


AD 


av 


oC 


Cc 
ae 
ae 


(0, ८४) 


(३ 


८“? 


१३) जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्व) 
१४) मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती (सर्व) 
१५) निवडनस्ती, नवि-३४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


File No.15/54/2017-SBM-1 
Government of India 
Ministry of Housing and Urban Affairs 
(SBM-| Section) 
Nirman Bhawan, New Delhi 
Dated: 20!" May 2019 
To, 


State Mission Director(s), 
Swachh Bharat Mission (Urban) - All States and UTs 


Subject: Amendments to ODF, ODF+ and ODF++ Protocols. 


Sir/ Madam, 

As part of its continuing efforts to encourage cities to improve the status of urban 
sanitation under the ambit of Swachh Bharat Mission (Urban), the Ministry of Housing 
and Urban Affairs (MoHUA) had released the ODF ,ODF+ and ODF ++ protocols to 
adjudge the Urban Local Bodies(ULBs) on parameters of sustainable sanitation .। am 
directed to convey that certain amendments have been done to the existing protocols of 
ODF, ODF+ and ODF ++ to ensure sustainability sanitation initiatives taken by the ULBs. 
The amendments done are attached as Annexure 1 and Annexure 2 for necessary 
compliance by ULBs. | 


Encl: As above. 


Yours faithfully, 
gc 
Ax. oF oad 
(Ajit Kumar) 


Under Secretary to the Govt. of India 
Ph. No. 23062654 
Copy for information to: 


1. Principa: Secretary, Urban Development Department- All States/Union Territories 
2. Quality Council of India- for necessary information and action. 


Annexure 1 


Amendments to ODF, ODF+ and ODF ++ protocols are as below: 


he 


ULBs who have been certified as ODF shall be eligible for inspection of higher 
certifications i.e. ODF + or ODF++ only after the existing certificate has expired 
or is due to expire. 


- ULBs applying for ODF + or ODF ++ should have mandatorily achieved 100% 


target of IHHL, CTs and PTs. 

All exemptions to ODF, ODF+ and ODF ++ protocols given during Swachh 
Survekshan 2019 vide DO letter dated 21st December 2018 stand withdrawn. 
Cooling off period for re-assessment would be 30 days. Any ULB which is 
observed to be non-compliant to the ODF, ODF+ or ODF ++ protocol during 
assessment shall be eligible for re-assessment only after 30 days from the date 
of previous assessment. Further, if a ULB fails for the second time 
consecutively, it shall be eligible for reassessment only after 6 months from the 
date of second failure 

CT-PT Cleanliness Matrix (Annexure 2) released on 18t November 2018 shall 
be an integral part of the ODF+ and ODF ++ protocols. 

ULBs applying for ODF (First time/ re-certification) need to ensure that CTs/PTs 
in the city fall under ‘Clean’ category as per CT-PT Cleanliness matrix. 
Declaration of a ULB as ODF, ODF+ or ODF ++ during model code of conduct 
(Council/State Legislative/ Lok Sabha elections) is not permissible. Alternate 
terminology such as “Compliance of XYZ protocol by ABC ULB “can be issued 
by the Administrative head of the ULB. 


. For ULBs which are due for ODF re-certification and are compliant to apply for 


ODF+ or ODF++ can directly apply for higher certification. Upon completion of 
the assessment, the ULB may be certified as ODF+ or ODF++ based on the 
compliance to the criteria as per protocol. 

ULBs need to ensure that : 

(a) ULBs should have ensured that each household has been provided with an 
Individual toilet or has access to community toilet. 

(b) Adequate/minimum number of Community and Public Toilets are 
constructed as per guidelines of Central Public Health and Environmental 
Engineering Organisation (CPHEEO) and at the same time complying to the 
‘equirements mentioned in the respective protocols. 

(c) SMS/ any other ICT based feedback system: For ULBs with population 
less than 50,000, ULBs may deploy manual feedback mechanism to 
ensure citizen feedback is being recorded and addressed. The ULB should 
have mapped all its public/community toilets on Google Maps. 


(d) Incinerator facility available for disposal of used sanitary napkins for 
toilet having > 10 seats and also to the toilets adjacent to Women 
College and hostels and sanitary napkin vending machine: 

a. ULBs which are unable to install incinerator machines within the 
toilet premises, need to establish a robust mechanism for managing 
disposal of sanitary napkins in compliance with Bio-medical Waste 
Management Rules, 2016 for offsite disposal. 

0. The bins being used for disposal of sanitary napkins should be clearly 
demarcated for “Sanitary/ Bio-medical waste only”. 

c. These bins should not be used for any purpose other than 
“SANITARY/ BIO-MEDICAL WASTE” strictly. 

d. In the absence of a vending machine for sanitary napkins, an 
alternative mechanism needs to be devised by the ULB to provide 
sanitary napkins. 

(8) Available and regularly cleaned (covered) litter bins, with bins 
available with each toilet seat (to be checked only in female seats): 
Litter bins can be placed at a common location within the female toilet 
premises, provided the male and female sections are segregated in the 
overall toilets block structure. 

(f) Sanitation Service Level Benchmarks needs to be notified by the ULB 
and suitable public notice may be issued for the same. 

(g) ULBs shall be given a 48 hour window from the time of completion of 
assessment to raise any objections to the assessment. Post 48 hour, 
no claims for resolution/ correction of assessment shall be entertained. Any 
pending documents with reference to the protocol requirements may be 
submitted within this 48 hour window. 


Annexure 2 


d CT-PT cleanline 


MATRIX 


Mandatory | <G0% | 


Additional / 
Aspirational 


Usable but dirty [Clean | Very Clean | Excellent 


Additional / 
Aspirational 


Indicators Score 
(Range of received 


All toilet seats 

and urinals >75% seats 50-75% seats 25-50% seats 
clean and usable are clean are clean are clean 
at all times 

Wash 

basin(s)/hand 100% clean Partially clean Not clean 
wash facility 

clean and usable 

at all times 


<25% 
seats are 
clean 


Not 
available 


Water is 


Availability of 
water 


Adequate 
ventilation 
facility (vents, 
slanted glass 
slats and/or 
exhaust fan 


Water is 
available in all 
cubicles 


Exhaust Fan 
available 


Water is 
available in 
<50% cubicles 


Slanted Glass 
available 


available 
in/around the 
premises 


Natural 
Ventilation 


Water is 
not 
available 


Ventilation 
not 
available 


Premises Yes Yes(Functional No (No 


well lit at all (Functional lights available is light 
times, ७० light points inside the mene points 
within and available both premises) 9५० available) 


outside, with 
each seat having 
its own _ light 
point, and all 
light points 
functional 
Functional 
bolting 


outside the 
premises and 

within the toilet 
cubicles 


outside the 
. premises ) 


<25% 


9, mal!) 
arrangements ह 50-75% doors = ee pea 
on all doors of all ne have functional : rete 6 
toilet seats i bolting yn वाह शक 
pales peaadeay arrangements SaRDENIEI NS arrangements arrangem 


ents 


separate! 
Untreated faecal 
sludge/ septage 
and sewage 
from the toilet is 
not discharged 
and/or dumped 
in drains, open 
areas or water 
bodies 


and clean at all 
times 
Mirrors, if 
available, are 
clean and 


polished 


Available and >75% cubicles 25-50% <25% 
regularly have litter bin cubicles have cubicles have cubicles 
cleaned and are litter bin and litter bin and have litter 
(covered) litter regularly are regularly are regularly bin and 
bins, with bins cleaned cleaned cleaned are 


Toilet Cleanliness Protocol for Public and Co 


Indicators Maximum 
(Range of Marks 
Services 


available with 
each toilet seat 
(to be checked 
only in female 
seats 


Option 4 


regularly 
cleaned 


Dispenser 
available and 
functional with 
liquid soap / 
soap bar 
available 


Usable taps and 
fittings, with no 
leakage OR 
water tank in or >75% cubicles 
outside the 10 have usable 
structure with taps with no 
water available leakage 
in it at all times 
during opening 
hours 

a 

| 


Detergent 

soap bar 
available, not 3 
suitable hand- 
washing soap 


No dispenser, 
but hand- 
washing Soap 
Available 


Available soap / 
operational 
soap dispenser 


Soap not 
available 


<25% 


९ 25-50% cubicles 
मळी जा तळ per have have 
usable taps Te taps usable 
with no leakage with no taps with 
leakage no 
leakage 


Gender- 
segregated, 
separate 
entrances for 
males and 
females, if both 
facilities 
available in 
single block 
Entrance/ 
accessibility (like 
ramp, stairs) to 
toilet block is 
barrier 


Yes (separate 
entrances for 
males and 
females) 


free, 


m 
© 


"DESIR 
m4 


we 


Toilet Cleanliness Protocol fo 
Indicators 
(Range of 
Services) 
including those 
for specially 
abled persons 
Premises are 
visible to 
passersby, with 
clear signage, 
and the area 
within 3 m from 
each direction of 
the structure is 
not encroached 
by unauthorized 
construction and 
vendors 
Staff is provided 
with necessary 
supplies of 
consumables, 
cleaning 
equipment, 
protective gear 
and शिक्षा, and 
there is no 
stock out for 
longer than 24 
hours 


Signage 
Available 
within every 
100 m in each 
(min 5 
signage) 


Signage 
Available within 
every 300 m 
(min 3 signage) 


Yes all 3 
available 


ABLE SERVICE INDICATORS (MAXIMUM SCORE — 100 

Roster _ being 

maintained — for 

regular cleaning Yes (Roster (Caretaker 

and and Caretaker 25 available but 15 


maintenance 
and a caretaker 
is on duty at all 


roster is not 
maintained) 


both available) 


a 


rt Public and Community Toilets based 


oe oe 


on range of servi 


. Signage 
Available 
within every 
500 m (min 1 
signage) 


Yes 1 
available 


« 


Yes- (only 
roster/register 
available) 


ces available and level of cleanliness 


ka Option 4 | Marks 


No 
Signage 
Available 


Not 
available 


No (None 
available) 


se 
=k 
8 
os 


20% 


Toilet Cleanliness Protocol for Public and Community Toilets 


Indicators Marks | Option 4 Score | Weight | Final 
received score 
A (B) | (A*B 


(Range of 
Services 
times during 
open hours 
Public/Communi 
ty Toilet is visible 
on Google Maps 
toilet locator as 
‘SBM Toilet’ 


: a 
N 


D3 Name and 
contact details of 
the following are 
displayed 
prominently = - 
Toilet 
identification 
number, name of 
ULB under 
whose 
jurisdiction toilet i 
is covered, ward 
number and 
maintenance 20 Yes 20 20% 
authority 
prominently 
displayed for | 
। each toilet block | 
Supervisor, | 
Supervisor's | 
agency and area 
Sanitary | 
Inspector(Conta 
ct number will be | 
checked 
Whether it is 
D4 Complaint 


eee pe a 


registration and 


Toilet Cleanliness Protocol for Public and Commun 


Indicators Maximum rks | ation < Option 4 | Marks | Score Weight 
Marks received 
A (B 


a 


redressal 
mechanism 
(Swachhata 
Appilocal app/ 
other ICT-based 
media such as 
whatsapp, 
Swachhata 
helpline 1969) is 
in place and is 
functional, with 
all complaints, 
maintenance 
issues or 
incidents 
resolved — within 
24 hours” of 
registration/ 
manual register 
for capturing 
feedback in cities 
with less 50000 
population 


Walls and floors 


are stain / graffiti 4 15% 
free 5 

A2 Low height 
toilets/Indian ९ वि 
toilets for = 15% 
children 


A3 Plants / shrubs in 
| | the vicinity of 
| | toilet complex Yes 
| Are well 
| maintained/ Plan 
pots available 


A4 Space 
| earmarked for i Yes 
| advertisement 0 


Toilet Cleanliness Protocol for Public and Community Toilets 


- Indicators Maximum 
Marks 
marks will be 


(Range of 
Services) 

for revenue EB 5 

awarded 

Hand dryer / 

paper napkin 10 Yes 10 

available/ 

Towels 

napkin Sanitary napkin 

vending vending 

10 ताव डड machine is 5 

available and aves Dut 

: notfunctional | 

functional 


generation(Even 
Incinerator is Incinerator is 
10 available and available but 5 
functional not functional 


Score 
received 
(A) 


if advertisement 
is not available 


Ladies’ toilets 
have vending 
machine for 
sanitary napkins 


Incinerator 
facility available 
for disposal of 
used sanitary 
napkins for toilet 
having > 10 

seats and also 
to the toilets 
adjacent to 
women college and 

hostels 
Functional 
floodlights / 
halogen vapour 
lamps outside 
the toilet 
premises during 
the night, without 
any dark, 
shadowy areas 


available 


available 


Toilet Cleanliness Protocol for Public and Communi 


Indicators Maximum Option 4 
(Range of Marks 
Services) 


| in the vicinity of 
the toilet 


SMS /any other 

ICT based 

feedback system 

(with number Available 
displayed on 

which SMS has 

to be sent) 


Score 


available 


Structural audit 
of toilet block 
done 


IMPORTANT NOTE: Should any of the mandatory service indicators fall in the ‘poor’ category, the toilet will be categorized as 
“UNUSABLE” irrespective of its scores received in the other indicators. 


जोडपत्र-२ 
प्रत्येक शौचालयासाठी (Toilet Block) स्वतंत्र तपासणी सूची 
वापरावी सर्वसाधारण माहिती 


ee तपासणी करावयाच्या सार्वजनिक / सामुदयीक यांची 
क्र. तपशील 
माहिती 

| 9 | वार्डचे नांव 

२ | वार्ड क्रमांक 

३ | सार्वजनिक किंवा सामुदायीक शौचालय सार्वजनिक / सामुदायीक 

४ | सर्वोत्तम शौचालय म्हणून निवडलेले आहे काय? होय / नाही 

५ | एकूण शौचकुपांची संख्या 

६ | aol महिलासांठी असलेल्या शौचकुपांची संख्या 

७ । त्यापैकी- पुरूषांसांठी असलेल्या शौचकुपांची संख्या 

८ | लहान मुले / मुली यांना वापरायोग्य असलेली शौचकुपे 

९ । दिव्यांगांसाठी वापरायोग्य असलेली शौचकुपे 
अनिवार्य (Mandatory) निर्देशकांसाठी तपासणी सूची 

शौचालयाच्या सध्याच्या अभिप्राय 
आवश्यक सेवा व निर्देशक ale स्थितीनुसार प्राप्त 
an होणारे गुण 
शौचालय सीट्स व YAR स्वच्छ व 
01 (चा रही २० 
वापरण्यायोग्य असावे. 

M2 | dat बेसिन स्वच्छ व वापरण्यायोग्य असावे. 4 
M3 | पाण्याची उपलब्धता २० 


wea वायुवीजनाची / हवा खेळती 
My | राहण्याची सुविधा (vents, तिरप्या काचा/ | १५ 
एक्झॉस्ट पंखे) 


पूर्ण परिसरात आत व बाहेर पुरेशी 
प्रकाशयोजना असवी. प्रत्येक शौचकुपामध्ये 
स्वतंत्र बल्बची सुविधा असावी व प्रत्येक 
दिवा चालू स्थितीत असावा. 


MY १५ 


प्रत्येक शौचकुपाच्या दरवाज्याला आतून व 


॥॥६ 
बाहेरून कडीलावण्याची व्यवस्था असावी. 


षि ठ 


प्रक्रिया न केलेला For थेट गटारीत, 
पाण्याच्या Waid सोडलेला नसावा किंवा 
बाहेर पडत नसावा किंवा सेप्टिक टाकीच्या 
बाहेर येत नसावा. 


Mg १५ 


एकूण | १७० | ०० 


तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम 


तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सही 


जोडपत्र-३ 
सर्वोत्तम शौचालयासाठी (Best Toilet) तपासणीसूची 
आवर्यक (556119) निर्देशकांसाठी 


शौचालयाच्या अभिप्राय 
आव्यक सेवा व निर्देशक द स्थितीनुसार दा 
गुण । स्थितीनुसार प्राप्त 
होणारे गुण 
डि शौचालयाची फरसबंदी (फारऱ्या) स्वच्छ व व 
कोरडी असावी. 
८२ | आरसे, असल्यास, स्वच्छ असावेत. षु 
झाकण असणाऱ्या कचरापेट्या असाव्यात व 
त्या वेळेवर रिकाम्या केल्या जाव्यात. 
E3 मंहिळा oe aoe १२ 
( शौचालयासाठी a 
शौचकुपासाठी वेगळी कचरापेटी असावी.) 
Ev | साबण/लिकक्‍्वीड सोप ची बाटली ९ 
पाण्याचे न गळणारे नळ किवा 
Ey | शौचालयाच्या आत किंवा बाहेरील बाजूस त्व ० 
पाण्याची टाकी (पाण्याच्या उपलब्धतेसह) 
Eg स्री-पुरुष निर्देशाकासहित स्वतंत्र प्रवेशद्वार १२ 
प्रवेशद्वारा हे अडथळाविरहित असावे. 
Eo | आवश्‍यक असल्यास पायऱ्या व रॅम्पची १२ 
सुविधा असावी. 
शौचालयाचा परिसर स्पष्टपणे दर्डानीय 
असावा. त्यावर शौचालय स्पष्टपणे 
Ed | चिन्हांकीत केलेले असावे व शौचालयाच्या ~ q 
समोर दोन्ही बाजूस किमान ३ मीटर 
अंतरावर अतिक्रमण झालेले नसावे. 
१. कर्मचारी उपस्थित असणे. 
= २.उपस्थित कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक ती १ 
संरक्षक उपकरणे पुरविळेळी असावीत व 
३. ती कायम साठ्यात उपलब्ध असावीत. 
एकूण pm 00 


तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम 


तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सही 


जोडपत्र-४ 
सर्वोत्तम शौचालयासाठी (Best Toilet) तपासणीसूची 
इष्ट (Desirable) निर्देशकांसाठी 


आवड्यक सेवा व निर्देशाक 


कमाल 
™ 


शौचालयाच्या 
सध्याच्या 
स्थितीनुसार प्राप्त 
होणारे गुण 


अभिप्राय 


षि १ 


स्वच्छतेच्या व देखभालीची नोद असणारी 
नोंदवही असावी व एक किमान एक 
कर्मचारी शौचालय उघडे असण्याच्या 
वेळात पूर्णवेळ उपस्थित असावा. 


२५ 


D2 


सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालये गुगल 
मॅपवर लोकेट केलेली असावीत. 


२५ 


D3 


पुढील गोष्टी दर्शविणारा फलक लावलेला 
असावा- 

शौचालय क्रमांक (गुगळ टॉयलेट 
लोकटर), नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे 
नाव, वॉर्ड क्रमांकदेखभाल करणारी संस्था, 
शौचालय सुपरवायजर, स्वच्छता निरीक्षक 
(त्यांच्या मोबाईल क्रमांकासह) 


२० 


Ds 


तक्रार नोदणी व निवारण प्रणाली (स्वच्छता 
अप/स्थानिक अप/ ICT प्रणालीवर 
आधारित इतर व्यवस्था जसे की, 
whatsapp) 


२० 


DY 


Air freshener (Odonil) 


एकूण 


१०० | 00 


तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम 


तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सही 


जोडपत्र-५ 
सर्वोत्तम शौचालयासाठी (Best Toilet) तपासणीसूची 


महत्वाकांक्षी (७5०॥8॥0718) निर्देशाकांसाठी 


शौचालयाच्या अभिप्राय 
अतिरिक्त /महत्वाकांक्षी सेवा निर्देशक । कमाल गुण ae lies 
नुसार प्राप्त 
होणारे गुण 
कमी उंचीचे/भारतीय पद्धतीचे शौचायाळय व 
(मुलांसाठी) 
Ag | शौचालय इमारत परिसरातवृक्षारोपेण | १० | 
जाहिरातीसाठी जागा राखून ठेवलेली 
AS साती रि ० 
. 
AX | Hand dryer / पेपर नापकीन = 
ice महिला शौचालयात सॅनिटरी नॅपकीन | | ७ 
विक्री मशीन 
१० हून अधिक आसनांची व महिला 
महाविद्यालय /होस्टेळ परिसरातील 
og मतला चत त चि ० 
महिला शोौचालयांमध्ये Incinerator 
facility 
शौचालय इमारती बाहेर प्रवेशद्वारासमोर 
AC | फ्लडलाईट/मर्क्युरी व्हेपर लाइटची ५ 
सुविधा 
re SMS किंवा ICT प्रणाळीवर आधारित डि र 
अभिप्राय नोंदणी व्यवस्था 
Ado | शौचालय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट षु 
एकूण १७७ | ०० 


तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम 


तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सही 


